फार्मसी कौंसिळ ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांच्या 
मान्यतेस अनुसरून शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ 
पासून राज्यातील विद्यमान विनाअनुदानित 
औषधनिर्माणशास्त्र संस्थेमधील अभ्यासक्रमांना 
द्यावयाच्या विविध शासन मान्यतांबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. मान्यता-२०२२/प्र.क्र.१७७/तांशि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा चौक राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २५ नोव्हेंबर, २०२२. 


वाचा : संचालक, तंत्र शिक्षण यांचे पत्र क्र.२/एनजीसी/पीसीआय/२०२२/१०३८ व 
१०७७, दि.०७.११.२०२२ व दि.१७.११.२०२२. 


प्रस्तावना : फार्मसी कौंसिळ ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन व 
संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी वर नमूद दि.०७.११.२०२२ व दि.१७.११.२०२२ रोजीच्या पत्रांन्वये 
प्रस्तावित केल्याप्रमाणे शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ पासून Annexure - A मध्ये नमूद राज्यातील 
विद्यमान औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या संस्थांमध्ये नवीन बी.फार्मसी व एम.फार्मसी 
अभ्यासक्रम सुरू करण्यास कायम विनाअनुदानित तत्वावर मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : फार्मसी कौंसिळ ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन 
शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ पासून Annexure - A मध्ये नमूद राज्यातील विद्यमान औषधनिर्माणाझास्त्र 
अभ्यासक्रमाच्या संस्थांमध्ये नवीन बी.फार्मसी व एम.फार्मसी अभ्यासक्रम सुरु करण्यास कायम 
विनाअनुदानित तत्वावर खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून शासनाची मान्यता देण्यात येत 
आहे :- 
अटीव शर्ती 

१) सदर मान्यता ही कायम विना अनुदान तत्वावर राहील. 


२) प्रस्तुत बाबतीत अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने विहित केलेल्या तसेच दिनांक २१ मे, 
१९८३ च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या अटींची पूर्तता करणे संबंधित संस्थेस 
बंधनकारक राहील. सदर अभ्यासक्रमासाठी संस्थेचे प्रवेश क्षमता वर नमुद केल्याप्रमाणे 
राहील. 

३) शासनाने विहित केलेल्या तसेच अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली / फार्मसी 
कॉन्सिळ ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांनी विहित केलेल्या सर्व अटी व शर्ती मान्य असल्याबाबत 
संस्थेस करारनामा करावा लागेल. तसेच संबंधित कागदपत्रांची आणि औपचारिक बाबींची 
पूर्तता संचालक, तंत्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांच्या संमतीने समाधानकारकरित्या करण्यात 
येईल. 

४) संबंधित संस्थेने संचालक, तंत्र शिक्षण यांचेकडे आवश्‍यक ती संचीत ठेव संयुक्‍त खात्यात 
भरुन इतर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२२/प्र.क्र.१७७/तांशि-४ 


५) सदर पदवी व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाचे प्रवेश शासनाने मान्य केलेल्या संबंधित 
अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश नियमानुसार / पद्धतीनुसार करण्यात येतील. 


६) शुल्क नियामक प्राधिकरणाने विहित केलेल्या शिक्षण शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क संबंधित 
संस्थांनी आकारल्यास त्या संस्थांवर महाराष्ट्र एज्युकेडानळल SRV (प्रोहिबिशान ऑफ 
HACIA फी) अँक्ट, १९८७ अनुसार कारवाई करण्यात येईल. 


७) संस्थेने अभ्यासक्रम चालविण्यास पूर्णवेळ शिक्षकवृंद व इतर तांत्रिक कर्मचारी शासन 
नियमाप्रमाणे नियुक्‍त करावेत. त्यांना नियमानुसार वेतन व भत्ते कर्मचाऱ्यांना देण्यात यावेत. 
तसेच शिक्षकवृंद व इतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्ते इत्यादीबाबत तसेच विद्यार्थ्यांकडून 
शासनाकडे तक्रारी आल्यास संस्थेवर कडक कारवाई करण्यात येईल. 


८) संस्थेतील ग्रंथालयास आवश्‍यक ती पुस्तके, नियतकालिके अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण 
परिषदेच्या मानकानुसार खरेदी करणे आवश्‍यक आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना वाचनालयाचा 
पुरेपूर उपयोग होण्याच्या दृष्टीने ग्रंथालयात विद्यार्थ्यांना अभ्यासिकेची सोय करणे आवश्‍यक 
आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेच्या मानकाप्रमाणे सर्व शौक्षणिक 
सोयीसुविधा (उदा. प्रयोगशाळा, वाचनालय, वर्गखोल्या इ.) करणे आवश्‍यक आहे. 


९) रॅगिंग संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश व महाराष्ट्र प्रोहिबिशान ऑफ रॅगिंग अँक्ट, 
१९९९ यांची कठोरपणे अंमळबजावणी करणे आवश्यक राहील. 


२. याशिवाय संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व संबंधित विद्यापीठ यांनी घालून 
दिलेल्या अन्य अटी व शर्ती लागू राहतील. 


३. ज्यासंस्थांनी संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे प्रोसेसिंग फी अदा केलेली 
नाही, त्या संस्थांकडून संचालकांनी अंतीम मान्यता देण्यापूर्वी ती वसूल करावी व केंद्रीभूत प्रवेशा 
प्रक्रियेमध्ये या शासन मान्यतेनुसार अभ्यासक्रमाचा समावेश होण्याकरिता संचालक, तंत्र शिक्षण 
यांनी आवश्‍यक ते आदेश पुढील १० दिवसाच्या आत निर्गमित करावेत. 


छ. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२११२५१८२२३७०४०८ असा आहे. हा 
great डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NITIN JYOTINATH GHIRATKAR 
Date: 2022.11.29 16:00:09 +05'30' 


(नि.ज्यो.घिरटकर) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२) सर्व सहसंचालक, तंत्र शिक्षण, विभागीय कार्यालये (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत). 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२२/प्र.क्र.१७७/तांशि-४ 


3) सर्व अकृषि विद्यापीठांचे कुलसचिव (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

४) कुलसचिव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे, जि.रायगड 

५) संबंधित संस्था (संचाळक,तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

६) फार्मसी कौंन्सिळ ऑफ इंडिया,कम्बाइन्ड कौन्सिल बिल्डींग, कोटला रोड, ऐवान 
इ-गालिब मार्ग, नवी दिल्ली-११० ००२. 

७ अतिरिक्‍त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, ७ वा 

मजला, चंद्रलोक भवन, जनपथ, नवी दिल्ली - ११०००१. 

८) सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण 
विभाग), नवी दिल्ली. 

९) विभागीय अधिकारी, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, पश्चिम विभागीय कार्यालय, 
इंडस्ट्रियल इन्शुरन्स बिल्डींग, २ रा मजला, चर्चगेट, मुंबई. 

१०) निवड नस्ती/तांशि-४. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


Annexure - A 
Higher and Technical Education Department Government Resolution No.Manyata-2022/C.R.177/TE-4, Dated- 25th November, 2022 
List of New Course, Increase in intake in existing Unaided Pharmacy institute, Approved by PCI for A.Y. 2022-23 


PCI CODE 


INSTITUTE NAME 


STATUS 


PROGRAMME 


LEVEL OF COURSE 


MAIN 
COURSE 
NAME 


COURSE NAME 


UNIVERSITY NAME 


APPROVED 
INTAKE A.Y. 
2021-22 


INTAKE 
APPROVED 
BY PCI 
A.Y.2022-23 


VARIATION 


PCI-2120 


Shri. Dhaneshwari 
Manav Vikas Mandal's 
Dr. Vedprakash Patil 
Pharmacy, College, 
Gevrai, Aurangabad. 


Un-Aided 


PHARMACY 


POST GRADUATE 


Master of 
Pharmacy 


Pharmaceutical 
Chemistry 


Dr. Babasaheb 
Ambedkar 
Technological 
University, Lonere 


PCI-2120 


Shri. Dhaneshwari 
Manav Vikas Mandal's 
Dr. Vedprakash Patil 
Pharmacy, College, 
Gevrai, Aurangabad. 


Un-Aided 


PHARMACY 


UNDER GRADUATE 


Bachelor of 
Pharmacy 


B.PHHARM 
(PRACTICE) 


Dr. Babasaheb 
Ambedkar 
Technological 
University, Lonere 


PCI-715 


Gaurishankar 
Educational and 
Charitable Trust's 
Gourishankar Institute of 
Pharmaceutical & 
Education Research, 
Limb, Satara 


Un-Aided 


PHARMACY 


POST GRADUATE 


Master of 
Pharmacy 


Pharmaceutical 
Chemistry 


Dr. Babasaheb 
Ambedkar 
Technological 
University, Lonere 


PCI-715 


Gaurishankar 
Educational and 
Charitable Trust's 
Gourishankar Institute of 
Pharmaceutical & 
Education Research, 
Limb, Satara 


Un-Aided 


PHARMACY 


POST GRADUATE 


Master of 
Pharmacy 


Pharmacology 


Dr. Babasaheb 
Ambedkar 
Technological 
University, Lonere 


Krishna Charitable 
Trust's Krishna College of 
Pharmacy, Malkapur, 
Karad. 


UNDER GRADUATE 


Bachelor of 
Pharmacy 


Pharmacy 


Nagaon Education 
Society Gangamai 
College of Pharmacy, 
Nagaon,Dhule 


GRADUA 


Master o 
Pharmacy 


Pharmaceutics 


Kavayitri Bahinabai 
Chaudhari North 
Maharashtra 
University, Jalgaon 


Nagaon Education 
Society Gangamai 
College of Pharmacy, 
Nagaon, Dhule 


GRADUA 


Master o 
Pharmacy 


Pharmacology 


Kavayitri Bahinabai 
Chaudhari North 
Maharashtra 
University, Jalgaon 


Dayanand Education 
Society's Dayanand 

College of Pharmacy, 
Latur 


Un-Aid 


GRADUA 


Master o 
Pharmacy 


Pharmacology 


Swami Ramanand 
Teerth Marathwada 
University, Nanded 


SVKM's Dr. Bhanuben 
Nanavati College of 
Pharmacy, Mumbai 


GRADUA 


Page 1 of 1 


Master o 
Pharmacy 


Pharmaceutical 
Analysis 


Mumbai University 


